शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा 
या संस्थेकरिता इमारत भाडयाने घेण्यास 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : वैशिवि-२०२१/प्र.क्र.१३२/प्रशञा-२ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १४ एप्रिल,२०२१ 


वाचा :- १) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग शासन निर्णय क्र.एमईडी- 

२०१०/प्र.क्र.9६ (ओ)/२०१०/शिक्षण-१,दि. ३१.०१.२०१२ 

२) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि- 
२०१९/प्र.क्र.१२/(भाग-१)/२०१९/वैसेवा-२, दि. ०१.०२.२०२१ 

३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र :सवैशिवसं / 
शावैम सातारा/खाजगी इमारत भाडेतत्वावर/५५७/अ-५/२०२१, दिनांक 
०३.०३.२०२१ 

४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र :सवैशिवसं / 
शावैम सातारा/खाजगी इमारत भाडेतत्वावर/६९४९/अ-५/२०२१, दिनांक 
०७.०४.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा येथे १०० विद्यार्थी प्रवेशा क्षमतेचे नवीन शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नीत yoo रुग्णखाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास संदर्भ क्र.१ 
येथील शासन निर्णयान्वये मंजूरी प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये सदर महाविद्यालयाकरिता वर्ग-१ ते वर्ग-४ ची पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात 
आली आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा येथे शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये १०० 
विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. सदर महाविद्यालयाचे बांधकाम पूर्ण होण्यास 
साधारणत: ३ ते ४ वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे Sat महाविद्यालयास शैक्षणिक वर्ष 
२०२१-२२ मध्ये १०० विद्यार्थी प्रवेशाकरिता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाची मान्यता प्रदान होण्याच्या 
दृष्टीने वापरास तयार असलेली खाजगी इमारत शासकीय दराने भाडेतत्वावर घेण्यास व 
त्यानुषंगाने अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा यांनी सादर केलेल्या सामंजस्य 
करारास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि- 2029 /प्र.क्र.१३२/प्रशा-२ दिनांक : १४ एप्रिल,२०२१ 


शासन निर्णय :- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,सातारा या संस्थेस शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये १०० विद्यार्थी 
प्रवेशाकरिता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाची मान्यता प्रदान होण्याच्या दृष्टीने वापरास तयार असलेली 
खाजगी इमारत शासकीय दराने भाडेतत्वावर ३ वर्षे व गरजेनुसार पुढील ०१ वर्ष घेण्यासाठी प्रतिमाह 
रुपये ७,६८,५११/- इतके भाडे सदर संस्थेस १४- भाडेपट्टी व कर या उद्दिष्टांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या 
निधीतून भागविण्यास व त्यानुषंगाने अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा यांनी सादर 
केलेल्या सामंजस्य करारास मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मान्यतेसाठी ज्या 
महिन्यात प्रथम निरिक्षण होईल त्या महिन्यापासून भाडेपट्टी करार अंमलात येईल. 


०३. सदर भाडेकरार महाविद्यालयाचे शौक्षणिक वर्ष 2029-22 पासून अंमलात येईल व त्याची 
मुदत ०३ वर्षे व गरजेनुसार पुढील ०१ वर्ष अशी राहील. 


०४. यदाकदाचित शौक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी महाविद्यालयास मान्यता प्राप्त झाली नाही तर 
त्याबाबतची लेखी सुचना संबधित संस्थेस अधिष्ठातामार्फत़ सादर करणे आवश्‍यक राहील व 
त्याकरिता दिलेल्या निवदेनाच्या तारखेपर्यंत भाडेकरार अस्तित्वात राहील व त्याच्या पुढच्या 
महिन्यापासून तो रद्द समजण्यात येईल. 


०५. झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -१, अनुक्रमांक-१० 
अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४१५११४६३३४४१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Swati Suresh =: 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. [01 


laharashtra, 

€7b0737903 1 20dfa387 
34f3e90868f26d1 2d, 
ab72b061785ae0359686d1c8a0dd 

a1 55be1924d6ab3706e1de7e60ec, 


(स्वा.सु.लोहार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रती, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव,राज्यपाल सचिवालय,राजभवन, मलबार हिल,मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि- 2029 /प्र.क्र.१३२/प्रशा-२ दिनांक : १४ एप्रिल,२०२१ 


२. मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद,मुंबई यांचे सचिव,विधान भवन,मुंबई 

३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,मुंबई यांचे सचिव,विधान भवन,मुंबई 

४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

५. सर्व मंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद,मुंबई यांचे सचिव,विधान भवन,मुंबई 
७. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा,मुंबई यांचे सचिव,विधान भवन,पमुंबई 

८. सर्व राज्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

९. मा.मंत्री,वैद्यकीय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
१०.मा.राज्यमंत्री,वैद्यकीय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई 

११.मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

१२.मा.सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे स्वीय सहायक 
१३.महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र,मुंबई/ नागपूर. 
१४.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

१५.उपसचिव (प्रशा), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे स्वीय सहायक 
१६.जिल्हाधिकारी,सातारा 

१७.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा. 

१८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 

१९.निवडनस्ती (प्रशा-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


